यांत्रिकी संघटने अंतर्गत यांत्रिकी 
कामांसाठी संयत्रे भाडेतत्त्वावर न घेता 
खात्यातंर्गत संयंत्रे वापरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक.संकिर्ण/०७१८/ (प्र.क्र.८३/१८)/ यांत्रिकी 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:२८/११/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


यांत्रिकी संघटनेंतर्गत सद्यस्थितीत स्क्रेपर, एक्सकॅव्हेटर, लोडर, बॅकहो, क्राउलर ट्रॅक्‍टर, 
डंपर्स, ट्रान्सपोर्टर, टिप्पर, वॉटर टँकर, डिझेल टँकर्स, मोटर ग्रेडर, बोरिंग मशीन्स, क्रेन, डिझेल 
रोड रोलर जनरेटर, पंपिंग सेट, वेल्डिंग प्लांट, इ. नवीन -८७९ व जुनी-१४३८ याप्रमाणे एकूण 
२३१७ इतकी यंत्र सामुग्री उपलब्ध आहे. संघटनेमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामासाठी विभागाकडील 
उपलब्ध विविध प्रकारची संयंत्रे वापरून सदर कामे केली जातात. त्यासाठी नजीकच्या काळात 
यांत्रिकी संघटनेकडे मोठ्या प्रमाणात नवीन मशीनरी / सयंत्रे ची खरेदी करण्यात आली आहे. 
तसेच जिल्हा नियोजन आराखड्यातंर्गत उपलब्ध निधीतूनही नवीन सयंत्रे खरेदी करण्यात आली 
आहेत. 

तथापि शासनास असे निदर्डानास आले आहे की, खात्याची मशिनरी उपलब्ध असतांना 
यांत्रिकी संघटनेतंर्गत सयंत्रे भाड्याने घेण्यात येत आहेत.याबाबतच्या तक्रारीही शासनास झाल्या 
आहेत. 

यास्तव यापुढील कालावधीत यांत्रिकी संघटनेमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी यांत्रिकी 
संघटनेकडील मशिनरी / संयंत्रे वापरण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. 


शासनाचे निर्देशा- 


जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी संघटनेद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी खात्यातंर्गत 
उपलब्ध असलेली साधनसामुग्री, यंत्रसामुग्री, संयंत्रे, पूरकसंयंत्रे यांचा पुरेपूर वापर करावा. यांत्रिकी 
संघटनेद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी कोणतीही सयंत्रे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येऊ नयेत. 

स्थापत्य विभागाकडून यांत्रिकी कामांबाबत कोणतीही तातडीची मागणी आली असली तरीही 
ती मागणी यांत्रिकी संघटनें्तगत उपलब्ध संयंत्राच्या साहाय्यानेच भागविण्यात यावी.तसेच यांत्रिकी 
संघटनेच्या संयंत्राच्या मातीकामाच्या क्षमतेपेक्षा जास्तीच्या कामांसाठी कोणतीही संयंत्रे भाडेतत्त्वावर 
घेऊन कामे करण्यात येऊ नयेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांक.संकिर्ण/०७१८/ (प्र.क्र.८३/१८)/ यांत्रिकी 


तसेच एखाद्या मंडळाकडे संबंधित सयंत्र उपलब्ध नसल्यास इतर मंडळाकडून सदर सयंत्र 
उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन मुख्य अभियंता (यांत्रिकी),जळसंपदा विभाग,नाशिक यांच्या 
स्तरावरून करण्यात यावे. 

काही अपवादात्मक / आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये धरण / कालवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
यांत्रिकी संघटनेंतर्गत उपलब्ध सयंत्राचा वापर करून कामे करता येणे शक्य नसेल, तरच 
याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करून त्यास शासनाची पूर्व परवानगी घेण्यात 
यावी. 

सदर शासन परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११२८१७२०३९८०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Vijendra Prabhakar Palwank 
N, 


Vijendra Prabhakar tint ates 


b5ce90d018bdc1 09ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b 


7cc! 
Pa lwa n ka | INumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb9076 
86a9a62b37f3a74e5eb: ra Prabhakar Pal 


Date: 2018.11.28 17:24:58 +05'30° 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत - 
१. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेख़ापाल यांचे कार्यालय ( मुंबई/ नागपूर), महाराष्ट्र राज्य. 
७. वित्त विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 
८. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव /सर्व उपसचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय. 
९. कार्यकारी संचालक कृष्णा / तापी / गोदावरी / विदर्भ / कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र. 
१०. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
११. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे /कोल्हापूर / नाशिक / नागपूर / नांदेड, जलसंपदा विभाग 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१३. सर्व अधिकारी / कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. 
१४. यांत्रिकी संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


